महाराष्ट्र शासन 


कृषि, पश्नुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग, 


मंत्रालय विस्तार,मादाम कामा मार्ग, दालन क्र. ५१८, 


हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई- ४०० ०३२. 


दूरध्वनी क्र ०२२-२२८४५१३२ 
Email ID - d.shedmekhe@nic.in 


क्रमांक : क्र. पसंप्र-२०२१/प्र.क्र. १४५/पदुम-१ 


शासन seat :- 


मान्यतेने पश्युसंवर्धन विभागातील उपआयुक्त पशुसंवर्धन, गट-अ या संवर्गातील खालील कार्यरत 
अधिकाऱ्यांच्या सर्वसाधारण बदल्या-२०२१ करण्यात येत असून, विवरणपत्रातील त्यांच्या 
नावांसमोर स्तंभ क्र.३ मध्ये दर्शविलेल्या नमूद ठिकाणी त्यांची प्रशासकीय कारणास्तव बदलीने 


महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनिमयन आणि sarees कर्तव्य पार 
पाडताना होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ मधीळ ४(१) ४(२) व ४(३) तसेच सामान्य 
प्रशासन विभाग, शासन निर्णय दि.२९.०७.२०२१ मधील तरतुदीनुसार सक्षम प्राधिका-याच्या 


दिनांक :०९.०८.२०२१ 


पदस्थापना करण्यात येत आहे. 
अ.क्र. | अधिका-यांचे नांव व सध्या कार्यरत बदलीनंतरची पदस्थापना 
पदस्थापनेचे ठिकाण 
al २ ३ 
णं डा.शिवाजी काशीनाथ कुरेवाड सेवानिवृत्तीपर्यंत मुदतवाढ 


2. 


जिल्हा WIT उपआयुक्त, जालना 


२. । डा. संजय शंकरराव गोरे प्रशासकोय कारणास्तव नियतकालिक 
उपआयुक्त पशुसंवर्धन बदली-२०२२ अखेर पर्यंत मुदतवाढ 
महाराष्ट्र पशुधन विकास मंडळ, नागपूर 

३. | डा. मोहन उत्तमराव गोहोत्रे, जिल्हा पशुसंवर्धन उपआयुक्त, यवतमाळ 
जिल्हा पश्युसंवर्धन उपआयुक्त अमरावती । या रिक्‍त पदावर 

४. | डॉ.लक्ष्मण सिताराम पवार प्रशासकोय कारणास्तव नियतकालिक 


जिल्हा पश्युसंवर्धन उपआयुक्त, हिंगोली 


बदली-२०२२ अखेर पर्यंत मुदतवाढ 


डा.संजय अंबादास धकाते 
जिल्हा पश्लुसंवर्धन उपआयुक्त, सांगली 
मुख्यालय-मिरज 


सेवानिवृत्तीपर्यंत मुदतवाढ 


उपरोक्त तक्त्यातील बदली झालेल्या अधिकाऱ्यांनी बदली आदेशा प्राप्त होताच सुधारित 


पदस्थापनेच्या ठिकाणी तात्काळ हजर व्हावे व संबंधित कार्यालय प्रमुखांनी त्यांना तात्काळ 


कार्यमुक्त करावे. संबंधित अधिकाऱ्यांनी बदलीच्या पदावर हजर झाल्यानंतर तात्काळ कार्यभार 


शासन आदेश क्रमांकः पसंप्र -२०२१/प्र.क्र. १४५/पदुम-१ 


हस्तांतरण प्रमाणपत्रासह त्यांचा रुजू अहवाल आयुक्‍त, पश्युसंवर्धन, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
यांच्यामार्फत विहित मार्गाने शासनास न चुकता विनाविलंब सादर करावा. 


३. आयुक्त, पशुसंवर्धन, पुणे यांना कळविण्यात येते की, विहीत कालावधीत संबंधित अधिकारी 
रूजू न झाल्यास अथवा त्यांना कार्यालय प्रमुखांनी कार्यमुक्‍्त/रुजू करण्याची कार्यवाही तात्काळ न 
केल्यास त्यांच्याविरुध्द शिस्तभंगाची कार्यवाही प्रस्तावित करावी व तसा अहवाल शासनास 
तात्काळ सादर करावा. याबाबतच्या कार्यवाहीचा अहवाळ d.shedmekhe@nic.in या इ-मेल वर 
सादर करावा. 


४. सदर शासन आदेश महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून, त्याचा सांकेतांक २०२१०८०९११२८२०२४०१ असा 
आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


॥1॥॥१॥॥॥ य या पया १ 
Shedmekhe डी 6 क 
(दि. ज. शोडमेखे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 

प्रति, 

१. मा. मंत्री (पशुसंवर्धन) यांचे खाजगी सचिव, महाराष्ट्र शासन, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

२. मा. राज्यमंत्री (पदुम) यांचे खाजगी सचिव, महाराष्ट्र शासन, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

३. मा. प्रधान सचिव (पदुम) यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

४. आयुक्त पशुसंवर्धन, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

५. संबंधित मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद. 

६. सहआयुक्त पशुसंवर्धन (मुख्यालय), पशुसंवर्धन आयुक्तालय, पुणे 

७. संबंधित प्रादेशिक पशुसंवर्धन सहआयुक्त. 

८. संबंधित जिल्हा पश्नुसंवर्धन उपआयुक्त 

९. महालेखापाल-१/२, महाराष्ट्र (लेखा व अनुज्ञेयता/ळेखा परिक्षा) मुंबई/नागपूर. 

१०. संबंधित जिल्हा कोषागार अधिकारी. 

११. अधिदान व लेखा अधिकारी, वांद्रे, मुंबई 

१२. सर्व संबंधित अधिकारी (व्दारा -आयुक्त पशुसंवर्धन, महाराष्ट्र राज्य, पुणे) 

१३. कार्यासन पदुम-१ (निवड नस्ती). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


